अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (गट-अ) या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची मुदतपूर्व बदली 
करण्याबाबत- श्रीमती स्वाती आनंद काकडे 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-२७१५/प्र.क्र.८८/राउशु-१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३० सप्टेंबर, २०१५. 


शासन आदेशा :- 

श्रीमती स्वाती आनंद काकडे, अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, अकोला यांची प्रशासकीय 
कारणास्तव अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, नागपूर येथे मुदतपूर्व बदली करण्यात येत आहे 
२. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम-४ (4) मधील तरतुदीनुसार सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांच्या पूर्वमान्यतेने ही बदली करण्यात येत आहेत. 
३. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क यांनी श्रीमती काकडे यांना 
तात्काळ अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, अकोला या पदावरुन कार्यमुक्त करावे व श्रीमती काकडे यांनी 
अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, नागपूर या पदाचा कार्यभार तात्काळ घ्यावा.. 
छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०९३०१५२६४४३१२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

Ankush ७ (20 


Maharashtra, ou=Joint Secretary, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Gharge sree oss 
(अं.शा.घार्गे) 
सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. महालेखापाल - २, (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर. 
३. विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, नागपूर 
४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला/नागपूर 
५. अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, अकोला/नागपूर. 
६. संबंधित अधिकारी (मार्फत आयुक्त, राउशु) 
७. कार्यासन, राउशु-१ संग्रहार्थ 


